चाळीसगाव, जिल्हा जळगांव येथील दिवाणी 
न्यायाधीश, वरिष्ठ स्तर चाळीसगाव यांना 
कार्यालय प्रमुख व आहरण व संवितरण 
अधिकारी घोषित करणेबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
विधि व न्याय विभाग 
शासन निर्णय क्रमांक : डीडीओ ०९१८/प्र.क्र.१५५/का.११ 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२. 
दि. ०३ ऑक्टोबर, २०१८ 


वाचा:- 
१) शासन निर्णय, विधि व न्याय विभाग क्रमांक:- संकीर्ण ०२१७/१४२/प्र.क्र.७२/ 
का-११, दि.२३ मे,२०१८ 
२) शासन निर्णय, विधि व न्याय विभाग क्रमांक:- संकीर्ण ०२१७/१४२/प्र.क्र.७२/ 
का-११, दि.०९ ऑगस्ट,२०१८ 
३) शासन अधिसूचना विधि व न्याय विभाग क्रमांक:- संकीर्ण ०२१७/प्र.क्र.७२/ 
का-११, दि.२१ ऑगस्ट,२०१८ 
४ जिल्हा व सत्र न्यायालय, जळगांव यांचे पत्र म.जा.क्र./काव्यवि/प्र.शा./५०९७/ 
२०१८, दि.३० ऑंगस्ट,२०१८. 
प्रस्तावना:- 


उपरोक्त संदर्भाधीन अ.क्र.१ येथील दिनांक २३ मे, २०१८ रोजीच्या शासन निर्णयान्वये 
जळगांव जिल्हयातील चाळीसगाव येथे दिवाणी न्यायाधीश (वरिष्ठ स्तर) हे न्यायालय स्थापन 
करण्यास मान्यता देण्यात आली आहे. संदर्भाधीन अ.क्र.२ येथील दिनांक ०९ ऑगस्ट, २०१८ 
रोजीच्या शासन निर्णयान्वये सदर न्यायालयाकरीता आवश्यक खर्चासाठी लागणा-या 
निधीबाबत मान्यता देण्यात आली आहे. अ.क्र.३ येथील दिनांक २१ ऑगस्ट,२०१८ रोजीच्या 
अधिसूचनेनुसार दिनांक २६ ऑगस्ट, २०१८ पासून दिवाणी न्यायाधीहा (वरिष्ठ स्तर) 
चाळीसगाव हे न्यायालय कार्यान्वित झाले आहे. सबब, संदर्भाधीन अ.क्र.४ च्या पत्रान्वये जिल्हा 
वसत्र न्यायालय, जळगांव यांनी केलेल्या विनंतीच्या अनुषंगाने दिवाणी न्यायाधीश(वरिष्ठ स्तर) 
चाळीसगाव जिल्हा जळगांव यांना कार्यालय प्रमुख व आहरण व संवितरण अधिकारी म्हणून 
घोषित करण्याची बाब झासनाच्या विचाराधीन होती. 


शासन निर्णय:- 


चाळीसगाव, जिल्हा जळगाव येथील दिवाणी न्यायालय (वरिष्ठ स्तर) चाळीसगाव या 
न्यायालयासाठी दिवाणी न्यायाधीश (वरिष्ठ स्तर) चाळीसगाव यांना “कार्यालय प्रमुख” तसेच 
“आहरण व संवितरण अधिकारी” म्हणून घोषित करण्यात येत आहे. सदर आदेश वित्तीय 
बाबींपुरतेच मर्यादित राहतील. 


शासन निर्णय क्रमांकः डीडीओ ०९१८/प्र.क्र.१५५/का.११ 


२. सदर शासन निर्णय वित्तीय अधिकार नियमपुस्तिका, १९७८,दिनांक १७ एप्रिल, २०१५ 
मधील भाग पहिला, उप विभाग, १ मधील अनुक्रमांक ३, नियम क्रमांक २ अन्वये प्रशासनिक 
विभागांना प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारांनुसार तसेच महाराष्ट्र कोषागार नियम १९६८ 
मधील नियम १५(३) व १५६ अन्वये दिलेल्या अधिकारांचा वापर करुन निर्गमित करण्यात येत 
आहे. 


3. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या '७७"५/.॥89॥9/9५॥॥॥9.90९.॥ या 
संकेतस्थळावर उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०१८१००३१६०७२३९८१२ 
असा आहे. हा आदेश डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


Digitally signed by Santosh Sampatti Navagire 
Santosh Dare a Sarees सळया 
ou=La\ iciary Department, 
2 pos' , st=Maharashtra, 
2.5.4.20=214b4345a2842afe7dd0cbda9e8d83579 
S a mM p a tt | cbedaaaef30f21 5ceda096e4e407797, 


serialNumber=0cb1b0de020015cf6d1f80057927 


1f4816460b1802c2ae247dd6dd6f47462cd3, 
cn=! 


Navagire pele 
(सं.सं.नवगिरे) 
कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 


q 
व 
1 


Ee) 


प्रबंधक (निरीक्षणे- 9/2), उच्च न्यायालय, मुंबई. 

प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश, जि.जळगाव. 

महालेखापाल, (लेखा व अनुज्ञेयता /लेखा परीक्षा)महाराष्ट्र राज्य, मुंबई. 
दिवाणी न्यायाधीठा (वरिष्ठ स्तर) चाळीसगाव,जि.जळगाव. 

जिल्हा कोषागार अधिकारी, जळगाव. 

उप कोषागार अधिकारी,चाळीसगाव,जि.जळगाव. 

कक्ष अधिकारी का.७/२३/२४/२५/,विधी व न्याय विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
निवडनस्ती. 


AD 


AN 


ट्रा x 
—e 
~~ ~— ~— ~~ ~— ~— ~~ ~~ 


an 


CN &. 


पृष्ठ २ पैकी २ 


